कारागृहातील कैदी /बंदी यांना आपात्कालीन 
परिस्थितीमध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या अभिवचन 
रजेच्या दरम्यान देण्यात येत असलेला पोलीस 
बंदोबस्त (Police Guard) व त्याकरिता 
आकारण्यात येणारे शुल्क याबाबत मार्गदर्शक 
सूचना. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.एसयुटी-०३१९/प्र.क्र.९१/विशा-४ 
दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुख्य इमारत, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:-०६ मे, २०१९ 


वाचा:- शासन निर्णय गृह विभाग क्र. एसयुटी-१०१४/प्र.क्र.२४९/विजा-४ दि.०४.०१.२०१८. 


प्रस्तावना:- 

मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल रिट याचिका क्र.६०४/२०१९ मध्ये मा.न्यायालयाने 
दिलेल्या आदेशानुसार कारागृहातील कैदी /बंदी यांना आपात्कालीन परिस्थितीमध्ये मंजूर 
करण्यात आलेल्या अभिवचन रजेच्या दरम्यान देण्यात येत असलेला पोळीस बंदोबस्त (Police 
Guard) व त्याकरिता आकारण्यात येणारे Bor याबाबत मार्गदर्शक सूचना विहित करण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचारधीन होता. 


शासन निर्णय:- 

कारागृहातील कैदी /बंदीच्या जवळच्या नातेवाईकांचा मृत्यू/ वैद्यकीय आणीबाणी इत्यादी 
आपात्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास मा.न्यायालय अथवा सक्षम प्राधिकारी यांच्या आदेशानुसार 
सदर कैदी /बंदी यांना त्या आपात्काळीन परिस्थितीच्या अनुषंगाने अभिवचन रजा मंजूर झाल्यास, 
त्यास /तिस देण्यात येत असलेल्या पोलीस बंदोबस्त (Police Guard) करिता Bow आकारण्यात 
यावे. सदर शुल्क दि.०४.०१.२०१८ च्या शासन निर्णयामध्ये विहित केल्यानुसार खालील सुत्राप्रमाणे 
आकारण्यात यावे. 


ओ = एम + (५/६-एक्स/७» डी) 

= सरासरी वेतन 

एम = वेतनश्रेणीतील कमीत कमी टप्पा 

एक्स = वेतनश्रेणीतील वेतनवाढीचा काळ 

डी = वेतन श्रेणीतील कमाल व किमान टप्प्यातील फरक 


२. कारागृहातील कैदी /बंदी यांस ने-आण करण्याकरिता शासकीय वाहन पुरविण्यात 
आल्यास, त्याचे शुल्क सुध्दा पोलीस मोटार परिवहन विभागाच्या प्रचलित दरानुसार आकारण्यात 
यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसयुटी-०३१९/प्र.क्र.९१/विशा-४ 


३. सदर शुल्काची रक्‍कम संबंधित कैदी /बंदी यांस आपात्काळीन अभिवचन रजेवर 
सोडण्यापूर्वी लेखी कळविण्यात यावी व शक्यतो आगाऊ घेण्यात यावी. तथापि, आपात्कालीन 
परिस्थितीचा विचार करता, सदर शुल्क भरण्याकरिता सक्षम प्राधिकारी जास्तीत जास्त १५ 
दिवसाचा कालावधी वाढवू हाकतात. १५ दिवसानंतर सदर शुल्क न भरल्यास सदर रक्कमेवर 
९.५% या दराने व्याज आकारण्यात यावे. सदर शुल्क वसूल करण्याची जबाबदारी संबंधित कारागृह 
अधीक्षक यांची राहील. 


> सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१९०५०६१२१६२२२६२९ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Hussein Alimiya Mukadam 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 


. . . 

H U ५ ५ e | Nn A | | aa | ya Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=6ec81cd542d 1 ef02798f37eb2f964c23fcdfbd8 
b40c5378f934679289bc26def, 
serialNumber=d1391¢61487 1bb6e825b5f9341 bd3ae5 

M 1 ka d a mM 59abf68b1b3e47c8c1d8d13329cdb465, cn=Hussein 
Alimiya Mukadam 
Date: 2019.05.06 12:24:07 +05'30' 


(हुसेन अ. मुकादम) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई - ४०००३२. 

) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव 

) मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव 

) मा. राज्यमंत्री गृह (हाहरे)/गृह (ग्रामीण), मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
) मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
) 

) 

) 

) 


अपर मुख्य सचिव, (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 

अपर मुख्य सचिव, (अवसु), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 

प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 

९) पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

qo) पोलीस आयुक्त, मुंबई. 

११)अपर पोळीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) 
) 


१२)महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
१३) निवडनस्ती- विशा-४, गृह विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


